भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची 
पदोन्नतीने पदस्थापना करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-०७१६/प्र.क्र.२७४/पोल-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
QU मजला, मंत्राळय,मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १४ मार्च, २०१७ 


वाचा- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. आयपीएस-०३१७/प्र.क्र.१०२/पोळ-१, दिनांक १४.०३.२०१७ 
शासन आदेशा- 


महाराष्ट्र पोळीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या HOA २२ मधील तरतूदीनुसार 


सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने भारतीय पोलीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या अपर पोलीस 


महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदोन्नतीने पदस्थापना 


करण्यात येत आहे:- 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
| . | श्री.संजय बर्वे, भापोसे | आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता । महासंचालक व व्यवस्थापकीय 
विभाग, मुंबई संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा 
महामंडळ, मुंबई.(नवनिर्मित) 
२. संबंधितांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी तात्काळ 


कार्यमुक्त करावे व संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास 


सादर करावा. तसेच, श्री. संजय बर्वे, AG यांनी पुढीळ आदेश होईपर्यंत आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता 


विभाग, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पहावा. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-०७१६/प्र.क्र.२७४/पोल-१ 


3. सदर WPA आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥80(895॥[॥9.9०/.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१७०३१४१५१३५६२५२९ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 


क DN: c=IN, o=Government Of 
a | a S Maharashtra, ou=Home 
कि Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


. 2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597¢c944 
G a | W a f19a89f474e7b98a708ccO3eb46cd2 
41a604d42bb, cn=Kailas A. Gaikwad 


Date: 2017.03.14 18:11:26 +05'30" 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्र.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
८. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 
९. अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 
१०. संबंधित अधिकारी. 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती, 


A) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


